महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक संकिर्ण-०४२४/प्र.क्र.७३ /विज्ञा-३(ओ), 
गृह विभाग ,२ रा मजला, हुतात्मा राजगुरू 
चौक,मादाम कामा रोड,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: २५.०४.२०२४ 


संदर्भ:- 


१. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही २००४/प्र.क्र.१५/०४/१२, 
दि.२५.०५.२००६ 

२. शासन अधिसूचना,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.पीओडी-१००७/प्र.क्र.९/१८(र.व का.) 
दि. १४.११.२०१३ 

३. झासन परिपत्रक,सामन्य प्रशासन विभाग क्र.संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.५४/(र.व का.) 


दि. ११.०८.२०१४ 


कार्यालयीन आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीये कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा राज्यात दिनांक ०१/०७/२००६ पासून अंमलात आलेला आहे. सदर 
अंधिनियमाच्या कलम ९(२) नुसार "प्रत्येक कार्यालयचा किंवा विभागाचा प्रमुख, त्या कार्यालयाशी किंवा 
विभागाशी संबंधित सर्व बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने त्या सादर करण्यासाठी seal अधिका-यांचे 
तीन स्तर निर्धारीत करील" अज्ञी तरतूद आहे. 
२. त्या अनुषंगाने या कार्यासनाशी संबंधित विषयाच्या बाबतीत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे 
निर्णय घेण्यासाठी सादरीकरणाचे स्तर निश्चित करण्यात येत आहेत. तथापि, वरिष्ठ अधिका-यांचे निदेडा 
असल्यास किंवा काही विशिष्ट अपवादात्मक प्रकरणी आवश्‍यकता भासल्यास दि.११.०८.२०१४ च्या परिपत्रकात 


नमुद केल्यानुसार सादरीकरणाचे तीनपेक्षा अधिक स्तर असतील. 


कार्यालयीन आदेशा : संकीर्ण-०४२४/प्र.क्र.७३/विजा-३(अ) 


३. सदर कार्यालयीन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०४२५११०५०७१०२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8f33d110713d529fd14cadb7107a7a56252382926dfbbe68 
e0ce49aael 50e1e8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F68C2CBBE864D 14D 1 20F29960E8E60D5C00E2D614 
£6A0234A132D68EADBDOSCC, cn=SWAPNA NILESH DESHPANDE 


Date: 2024.04.25 11:18:22 +05'30' 


(स्व. नि. देशपांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
२. प्रधान सचिव(विशेष/अ.व yard स्वीय सहायक,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
३. सह सचिव,विशा-३(अ) यांचे स्वीय सहायक,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


४. निवडनस्ती/विजा-३(अ),गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


कार्यालयीन आदेशा : संकीर्ण-०४२४/प्र.क्र.७३/विजा-३(अ) 


विवरणपत्र 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध नियम २०१३ मधील नियम ६ अंतर्गत 
कार्यासनाशी संबंधीत बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करण्याबाबत अधिकारांचे तीन स्तर 


निर्धारीत करणे. 
अ. | कार्यासनाकडून सादरीकरणाचे तीन स्तर अंतिम निर्णय । आदेश | अभिप्राय 
क्र. । हाताळले घेण्यास सक्षम । निर्गमित 
जाणारे प्राधिकारी करण्यास 
कामकाज सक्षम 
प्राधिकारी 
Pea 2 3 | ४ ५ & | 6 | ८ 
7 विधानमंडळ । स.क.अ./ | ठ.स./ । प्र.स.(विशेषो/ मा.मंत्री (गृह) अ.स./ 
कामकाजविषय | क.अ./ | स.स. प्र.स. उ.स. Gg 
क प्रकरणे अ.स. (अपील व सुरक्षा) 
२ | न्यायालयीन | स.क.अ./ | उ.स./ | प्र.स.(विशोषो/ प्र.स.(विशेष)/ अ.स./ | 
बाबी क.अ./ | स.स. प्र.स. प्र.स. उ.स. 
अ.स. (अपील व सुरक्षा) | (अपील व सुरक्षा) 
३ । कॅफेपोसाव | स.क.अ./ | उ.स./ प्र.स. प्र.स. प्र.स. 

PITNDPS PA/ | स.स. | (अपीलव सुरक्षा) | (अपीलव सुरक्षा) । (अपील व 
कायद्यांतर्गत अ.स. सुरक्षा) ि 
स्थानबध्दता 

प्रकरणे 
५ | विशोषपोलीस | स.क.अ./ | उ.स./ । प्र.स.(विशेषो/ प्र.स.(विशेष)/ अ.स./ 
महानिरीक्षक, | क.अ/ | स.स. | अ-मु.स.(गृह) AAMT) | उ.स./स. 
सायबर अ.स. स. 
कार्यालयाशी - 
संबंधीत 
प्रशासकीय 
बाबी 
६ | ळोकप्रतिनिधीं | स.क.अ./ | उ.स./ । प्र.स.(विशोषो/ प्र.स.(विशेष)/ अ.स./ 
कडून प्राप्त क.अ./ | स.स. प्र.स. प्र.स. उ.स./स. 
संदर्भ अ.स. (अपील व सुरक्षा) | (अपील व सुरक्षा) स. शि = 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


कार्यालयीन आदेशा : संकीर्ण-०४२४/प्र.क्र.७३/विजा-३(अ) 


मंत्रीमंडळ । स.क.अ./ | ठ.स./ । प्र.स.(विशोषो/ मा.मंत्री (गृह) अ.स./ 
बैठकीसाठींचे  क.अ./ | स.स. प्र.स. उ.स./ 
प्रस्ताव अ.स. (अपील व स.स. 
सुरक्षा)/ 
अ.मु.स.(गृह) 
केद्र सरकार | स.क.अ./ | उठ.स./ । प्र.स.(विशेषो/ प्र.स.(विशेष)/ अ.स./ 
तसेच इतर क.अ./ | स.स. प्र.स. प्र.स. उ.स./ 
राज्य सरकार अ.स. (अपील व (अपील व स.स. 
व इतर सुरक्षा/अ.मु.स. सुरक्षा)/ 
विभागाशी (गृह) अ.मु.स.(गृह) 
पत्रव्यवहार 
लेखा परीक्षा | स.क.अ./ | उ.स./ । प्र.स.(विशोषो/ प्र.स.(विशेष)/ अ.स./ 
विषयक प्रकरणे | क.अ./ | स.स. प्र.स. प्र.स. उ.स./ 
अ.स. (अपील व सुरक्षा) | (अपील व सुरक्षा) | स.स. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


